मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण पुणे यांच्या 
वृत्तातील ५९ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये 
मुदतवाढ देणेबाबत. (२४०६०६१२ & २४१५०४८२) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :एफडीएम २०२३/प्र.क. २९/फ-२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर,२०२३. 
वाचा:- 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२९/फ-२, 
F&.28 03.2023 

3) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/१२२, दि.२०.०९.२०२३ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 
व शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

"मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण, पुणे चिखलदरा, जालना, पाल, शहापूर व चंद्रपूर 

येथील इतर कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२४०६ ०६१२) व वनक्षेत्रपालासहित वन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण 
(२१४५ ०४८२) या योजनेत्तर योजनेतील ५९ पदांना सन २०२३-२४ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत " 
शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ अन्वये दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 
२. महसूलव वन विभाग शासन निर्णय, क्र. एफडीएम-२०१४/प्र.क्र.६२/फ-२, दि.०४.१२.२०१४ 
अन्वये चंद्रपूर वनप्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा वाढ करुन त्यास राज्य वन अकादमीचा दर्जा तसेच सदर 
संस्थेस वन विभागाची वन्यजीव व्यवस्थापन व उत्पादन व वानिकी या करिता शिखर संस्था म्हणून 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा समावेश आहे. सदर ५९ पदांना 
अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.३१.०८.२०२३ व शुद्धिपत्रक 
दि.०६.०९.२०२३ अधिन राहून दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या पदांवर होणारा खर्च हा “प्रधान RM २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर) 
उपप्रधानशिर्ष १०९-विस्तार व प्रशिक्षण (००)(०१) इतर कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२४०६ ०६१२)” 
“प्रधानशिर्ष -२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण (योजनेत्तर) उपप्रधानशिर्ष २७७-शिक्षण 
(००)(०१) वनक्षेत्रपालांसहित वनअधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२४१५-०४८२)” या अर्थसंकल्पिय 
शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२३/प्र.क. २९/फ-२ 


४. सदर शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/२०१६/ आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व 
शासन शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.१ीक्ीवा985॥0[॥9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१११७०३४७८३१९ 
असा आहे. हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 
S A H F B R A O DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M 


| र 1०१०५1, 
2.5.4.20=50720d321ee35020d589001 1dabacb4544786e9f 


d267f17df767b4dad3d079b2, 
N A R A YA N pseudonym=3EFC548798CB1ECC5025DDB09D22597E0BC 
serfINTEERP=F20550286A6A420379E74F3084CA22986FR 
G H | G E 58E13393AEBF97688ECB194FOEE7 1, cn=SAHEBRAO 
NARAYAN GHIGE 
Date: 2023.10.11 17:05:46 +05'30' 
सोबत:- विवरणपत्र (साहेबराव घिगे) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी), 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कार्य आयोजना वृत्त, नागपूर /पुणे 
मुख्य वनसंरक्षक, वनशिक्षण वृत्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था, चिखळलदरा/जालना/तचंद्रपूर/शाहापूर, जि ठाणे 
संचालक, दादासाहेब चौधरी वनप्रशिक्षण संस्था, पाल, जि. जळगाव. 
९) महाळेखापाल-१/ 2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/नागपूर 
१०) वित्त विभाग, व्यय १०, अर्थसं-४, मंत्रालय, मुंबई. 
११) वन विभागातील सर्व कार्यासने/ ब-१, फ-४/फ-७/फ-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/अमरावती/जालना/चंद्रपूर/ठाणे/जळगाव्र 
१३) निवडनस्ती फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग.मंत्रालय, मुंबई 


3 
to} 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२३/प्र.क. २९/फ-२ 


शासन निर्णय क्र.एफडीएम-२०२३/प्र.क्र.२९/फ-२, दि.११.१०.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
मुख्य वनसंरक्षक शिक्षण व प्रशिक्षण पुणे यांच्या अधिपत्याखालील अस्थायी पदांची वृत्तनिहाय स्थिती. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष पदनाम 
Pat] २४०६-वनीकरण व वन्यजीवने (योजनेत्तर) | विभागीय वन अधिकारी व्यि 
र १०९ विस्तार व प्रशिक्षण (००) (०१) इतर | सह वनसंरक्षक [S| 
3 कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ लिपीक २ 
एकूण ४ 
संचालक, दादासाहेब चौधरी, वन प्रशिक्षण संस्था पाल 
४ २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) | स्वयंपाकी 1 १_| 
4 १०९ विस्तार व प्रशिक्षण (००) (09) इतर | सफाईकामगार २ 
६ कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ खलासी [as 
एकूण ४ | 
संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, शहापूर 
७ २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) | सहा.वैद्यकीय अधिकारी शि 
८ १०९ विस्तार व प्रशिक्षण (00)(09) इतर | मिश्रक 1 १_| 
९ कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ सफाईकामगार २ 
(१० | ० कक्ष नौकर |... | 
(११. | १ ट्रक स्वच्छक डं 
१२ चपराशी २ 
एकुण ८ 
मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) पुणे 
१३ | २४१५- कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | मुख्य वनसंरक्षक १] 
१४ । (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (००) (०१) | अधिक्षक वि 
१५ | वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे | मुख्य लेखापाल ez 
१६  । प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 1 १_| 
१७ वाहन चालक ai 
१८ rots Q 
एकुण ७ | 
संचालक वनप्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा 
१९ । २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | संचालक/(प्राचार्य) किड 
२० | (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (०० (०१) | सह.निर्देशक (सवस) २ 
२१ । वनक्षेत्पालासहित वन अधिकाऱ्याचे | सहा.संचालक (शिक्षण) za 
22. प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ सह.अभिरक्षक (वनपाल) शिश 
23 भांडारपाल a 
२४ वीजतंत्री Ea 
२५ वाहन चाळक 2 
२६ मिश्रक eae 
२७ सहा.भेषक अधिकारी [ae] 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२३/प्र.क. २९/फ-२ 


2c टंकलेखक २ 
२९ स्वयंपाकी Le 
30 चौकीदार १ 
३१ सफाईकामगार २ 
३२ कक्ष नौकर 1 १_| 
३३ माळी १ 
३४ नाईक १ 
३५ शिपाई २ 
एकुण २२ 

संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, जालना 
३६ | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | संचालक | १_| 
३७ । (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (००) (०१) | सहा.संचाळक १ 
३८ _। वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे | लिपीक १ 
३९ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ शिपाई २ 
४० जिपचालक १ 
एकुण & 

संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, शहापूर 
४१ । २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | सहा.संचालक १ 
४२ | (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (०० (०१) | ग्रंथालय परिचर १ 
४३ | वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे | माळी 9 | 
४४ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ सहा.अभिरक्षक १ 
एकुण ४ | 

संचालक, दादासाहेब चौधरी, वनप्रशिक्षण, वनप्रशिक्षण संस्था, पाल 

४५ | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | सहा.संचालक १ 
४६ | (योजनेत्त) २७७ शिक्षण (००) (०१) | मुख्य लेखापाल १ 
४७ | वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे | विजतंत्री Ea 
४८ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ शिपाई hae | 
एकुण ४ | 
एकुण पदे छन-४--८--७--२२--६--४--४ YQ 


SAHEBRAO 
NARAYAN GHIGE = 


(साहेबराव fer) 
कक्ष अधिकारी 


महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


GHIGE 


